RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ५ , अंक ४० ] 


बुधवार, मार्च २० , २०१९ / फाल्गुन २९, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ९ ३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ), नियम व आदेश . 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २० मार्च २०१९ 

अधिसूचना 
क्रमांक जीयुआर -२०१८ / प्र.क्र .६७/ ज-७ ( अ).-ज्याअर्थी, दि नांदेड शीख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब अधिनियम , 
१९ ५६ (१ ९ ५६ चा हैद्राबाद अधिनियम ३७ ) (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) याच्या कलम ६ च्या 
पोट- कलम ( ४ ) व (५ ) तसेच कलम ११ च्या पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्र.जीयुआर -२०१८ / प्र . क्र .६७/ ज-७ ( अ), दि . ८ मार्च २०१ ९ या अन्वये महाराष्ट्र शासनाने “ नांदेड शीख गुरुद्वारा सचखंड 
श्री हजूर अपचलनगर साहिब मंडळ ” ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त मंडळ ” असा करण्यात आला आहे.) गठित केले आहे व सदर अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, दिनांक ८ मार्च २०१९ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


, 


त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून उक्त मंडळाची प्रथम बैठक दिनांक १ एप्रिल २०१९ 
रोजी दुपारी २.३० वा . एस.जी.पी.सी. गेस्ट हाऊस, नांदेड येथे ठेवण्यात आली आहे . 

शासन असाही आदेश देत आहे की , उक्त मंडळाचे प्रथम बैठकीचे आयोजनासंबंधी इतर आवश्यक कार्यवाही जिल्हाधिकारी, नांदेड 
यांच्यामार्फत करण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रविराज फल्ले , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब - ९३-१ 

(१ ) 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


